RNI No.MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग दोन 


वर्ष ६, अंक ४१ ] 


गुरूवार , जानेवारी १, २०१५ / पौष ११, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक १ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका 
सन २०१५-१६ सालाकरिता घरांच्या भांडवली मूल्याची आकारणी 


जाहीर सूचना 


क्रमांक कवसं / ४ ९ ६५ / एमसी / व्यय / २०१४-१५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ 
मुंबई महानगरपालिका कायद्याच्या ६८ व्या कलमान्वये बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त यांनी खाली सही करणाऱ्यांस दिलेल्या 
अधिकारानुसार मालमत्तांचा संगणकीकृत तपशीलातील मुंबई महानगरपालिका कायद्याच्या १६० व्या कलमान्वये जाहीर सूचना देण्यात येते की , 
सदरहू कायद्याच्या १५६ कलमान्वये बृहन्मुंबईच्या घरे, जमिनी, वगैरेंच्या भांडवली मूल्याच्या नोंदणीचे काम, त्याच्या मूल्यासह जितके व्यवहार्य 
आहे तितके , पुरे करण्यात आले आहे. सदरहू तपशील सहायक करनिर्धारक व संकलक यांचे प्रत्येक विभागीय कचेरीत कामकाजाच्या दिवशी 
दिनांक १ जानेवारी २०१५ ते दिनांक २३ जानेवारी २०१५ पर्यंत पाहण्यास मिळतील . 

सदरहू कायद्याच्या १६२ कलमाचे पोट -कलम १ व कलम ५२३ चे पोट-कलम ३ या अन्वये असेही जाहीर करण्यात येत आहे की , 
मालमत्तांचा संगणकीकृत तपशीलातील कोणत्याही भांडवली मूल्याची आकारणीसंबंधी हरकतींचे अर्ज करणे असतील तर ते प्रत्येक विभागाचे 
सहायक करनिर्धारक व संकलक यांचे कचेरीत दिनांक २३ जानेवारी २०१५ पर्यंत घेतले जातील . सदरहू हरकतींचे लेखी अर्ज स्वतः घरमालकांनी 
किंवा त्यांनी रितसर मुखत्यार पत्र दिलेल्या इसमांनीच केले पाहिजेत. त्या अर्जात, सदरहू कायद्याच्या १६३ कलमाचेपोट-कलम २ प्रमाणे कोणत्या 
मुद्द्यांवर भांडवली मूल्याच्या आकारणीविरूद्ध हरकत घेण्यात येत आहे त्याचा थोडक्यात पण स्पष्ट रितीने 

खुलासा 

केला असला पाहिजे . 
शर्तीप्रमाणे जर हरकत अर्ज नसतील , तर त्याचा विचार केला जाणार नाही. 

भांडवली मूल्याच्या आकारणीसंबंधीचे हरकत अर्जाची, करनिर्धारक व संकलक यांचे कचेरीत पोच न झाल्यास , असे अर्ज मिळाल्याबद्दलची 
संबंधीत खात्याकडून मिळविलेली योग्य ती पावती दाखल करणे अर्जदारास शक्य असल्याशिवाय करनिर्धारक व संकलक त्याबद्दल जबाबदार 
राहणार नाहीत . कर भरणार याने, हरकत अर्ज पोस्टाने पाठविला असेल , तर त्या अर्जाची जबाबदारी सर्वस्वी अर्जदारावरच राहील . 


या 


रमेश बा . आरोटे , 
करनिर्धारक व संकलक ( प्रभारी ) , 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका . 


करनिर्धारण व संकलन खाते , 
महानगरपालिका 

मुद्रणालय , 
३ रा मजला , ५४६, ना . म . जोशी मार्ग, 
भायखळा ( प.), मुंबई ४०० ०११ 
मुंबई, दिनांक १ जानेवारी २०१५ . 
पीआरओ/ १०३५ / एडीव्ही / १४ . 


. 


~ 


भाग दोन - १-१ 


بہ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग दोन , जानेवारी १, २०१५ / पैष ११ , शके १ ९ ३६ 


MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER MUMBAI 


House Capital Valuations For 2015-16 


Notice 


No. A and C /4965/MC/Exp ./2014-15 , dated 31st December 2014 
Under the powers delegated to the undersigned by the Municipal Commissioner for Greater 
Mumbai, as per section 68 of the Mumbai Municipal Corporation Act . Notice as required by 
section 160 of the Mumbai Municipal Corporation Act is hereby given that the Ward Capital 
Valuation for the year 2015-2016 have been completed . As far as practicable , as required by 
section 156 of the Act and that they will be available for inspection at the office of the Asstt. 
Assessor and Collector in the respective wards on working days between the 1st January 2015 
to 23rd January 2015 . 

In pursuance of section 162 ( 1 ) read with section 523 ( 3 ) of the act, it is further notified that 
complaints against the Capital Values entered in the computerise account of property in the 
office of the Asstt. Assessor and Collector of the respective wards upto the 23rd January 2015 . 
Such complaints must be made in writing by the property owners themselves or by the persons 
duly authorized by them under a power of attorney . As required by section 163 (2 ) of the act 
the complaints should be set forth briefly but fully the grounds on which the valuation is 
complained against . 

The Assessor and Collector will not be responsible for the non -receipt of any complaint in 
his office unless the parties complaining produce proper acknowledgements from the department 
concerned . If any tax payer for wards such complaint by post. He will be doing so at his own 
risk . 


RAMESH B. AROTE , 

Assessor and Collector ( I/c .), 
Municipal Corporation of Greater Mumbai. 


Assessment and Collection Deptt., 
Municipal Printing Press , 
3rd Floor , 546 , N. M. Joshi Marg , 
Byculla (W.), Mumbai 400 011. 
Mumbai, Date 1st January 2015 . 
PRO / 1035 /ADV/ 14 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


